महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप - १२१ ९/प्र.क्र.५१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: 02 नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ - सा.प्र.वि.समक्रमांक दिनांक ३१.०८.२०२० चे आदेशा 
आदेठा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील ४१ सहायक कक्ष अधिकारी (गट (ब) अराजपत्रित 
वेतनश्रेणी स्तर एस-१४ रू.३८६००-१२२८००) यांची सन २०१९-२०२० या निवडसूची वर्षासाठी कक्ष अधिकारी (गट 
(ब) राजपत्रित - वेतनश्रेणी स्तर एस-१७ रू.४७६००-१५११००) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात 
आली होती. सदर आदेझान्वये कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्र.(२) व 
(३) मधील संबंधित अधिका-यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, त्यांची 
तदर्थ पदोन्नतीअंती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. (६) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित पदस्थापना करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. । श्री/श्रीमती नाव सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग । पदस्थापनेचा सुधारित 
विभाग 

१ २ ३ 8 ५ & 

| १ | श्रीमती चे.प्र.सावंत | महसूल व वन विभाग नियोजन विभाग महसूल व वन विभाग 

२ श्रीमती श.प्र.दळवी गृह विभाग वैद्यकोय शिक्षण व औषधी गृह विभाग 

द्रव्ये विभाग 
3 श्री उ.रा.कदम | अल्पसंख्याक विकास | सार्वजनिक आरोग्य **प्रपत्र बढती 
विभाग विभाग मा.मंत्री वस्त्रोद्योग, 

मत्स्य व्यवसाय, बंदरे 
विकास यांचे कार्यालय 


(HERTS नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदाने) नियम, १९८१ Helles नियम-४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेले श्री. उ.रा.कदम, 
सहायक कक्ष अधिकारी यांना आदेशाच्या दिनांकापासून तदर्थ स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) 
देण्यात येत आहे. उपरोक्त तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांनी समाप्त होईल. 
त्यानंतर श्री.कदम यांनी मंत्रालयीन विभागात कक्ष अधिकारी पदावर रूजू व्हावे.) 


2; संदर्भाधीन दिनांक 39.02.2020 रोजीच्या आदेशातील अन्य अटी व art कायम राहतील, तसेच हे 
आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः HST - १२१९/प्र.क्र.५११/१४-ब 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०२१७०२०२६२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Babasaheb Kisan पण ccc a NEAL ADMINSTRAN 


I: =IN, ०46० 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. #76054b64fd24c871023fe321ac2bc75525344fb24afBcl110a7c4f58cb05e7, 


Virole ee 
(बा.कि.विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत). 
प्रत, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४अ 
¥) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


